जिल्हा क्रीडा अधिकारी, गट-अ 
या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-संक्रीआ -२०१८/प्र.क्र.१३२/(भाग-१)/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख :- ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन Bear :- 


क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील तालुका क्रीडा अधिकारी या 
पदावर वेतनस्तर एस-१५ रु.४१८००-१,३२,३००/- या मध्ये कार्यरत असणाऱया खालील नमूद 
अधिकाऱ्यांना, शासनाने मान्य केलेल्या सन २०१८-१९ च्या निवडसूचीनुसार जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी या पदावर वेतनस्तर एस-२० रु. ५६१००-१,७७,५००/- अशा सुधारित वेतन स्तरामध्ये 
जेष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने 
घेतला आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची | मूळ जातीचा | अभिप्राय पदोन्नतीने 
पदस्थापना प्रवर्ग नंतरची 
पदस्थापना 
षि श्री. अब्दुल मुस्ताक समद, खुला खुल्या जिल्हा क्रीडा 
तालुका क्रीडा अधिकारी, मूल, प्रवर्गासाठी | अधिकारी, 
जि. चंद्रपूर गोदिंया 
२. | श्री सुभाष जनार्दन गांगरेड़ीवार, | इ.मा.व. खुल्या । जिल्हा क्रीडा 
तालुका क्रीडा अधिकारी, प्रवर्गासाठी | अधिकारी 
सालेकसा, जि. गोंदिया गडचिरोली 
२. उपरोक्त परिच्छेदात नमूद अधिकारी श्री. अब्दुल मुस्ताक समद यांना सेवा जेष्ठतेत 


वरिष्ठ असणाऱ्या अधिकारी श्रीमती ओमकांता रंगारी यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशी करण्याचे 
प्रस्तावित असल्यामुळे त्यांना पदोन्नतीसाठी पात्र न ठरविता त्यांचे प्रकरण मोहरबंद लिफाफ्यात 
ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात आलेला नाही. 


३. सदर पदोन्नतीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदस्थापना सामान्य प्रशासन 
विभाग, अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५ व दि.१६.०७.२०१५ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या 
तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 


शासन आदेडशा क्रमांकः संक्रीआ -२०१८/प्र.क्र.१३२/(भाग-१)/क्रीयुसे-२ 


४. 


सदर पदोन्नती ही सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकास न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सेवा 


विषयक प्रकरणांच्या निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


षु. 


आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू 


होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी 


पदोन्नती आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू 


व्हावे 


व संबंधित अधिकारी रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा यांनी शासनास 


कळवावा. 


दव. 


सदर झासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०८०९१८४८२५३८२१ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao Pawar 
. Maharashtra, ou=School 
Rajendra Education and Sports Department, postalCode=400032, 
st=l a, 
5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495ca280267c0d4 
Shi 


S ha n ka rra 0 Pawa r ss 63fa7 0c45cf755d9373, cn=Ri 


Date: 2019.08.09 18:59:17 +05'30 


(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत). 
३. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

४. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

५. संबंधित अधिकारी(संचाळनालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी:- 


१.मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

२.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा/विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. सर्व विधानपरिषद सदस्य/विधानसभा सदस्य 

४.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

५. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा 

६. सचिव (सा.वि.स), सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६ ब) 
७. संबंधित कार्यासन अधिकारी (क्रीयुसे-१/३) 

८. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


